विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान 
संस्था, लातूर येथील मनोविकार विभाग 
इमारतीवर पहिल्या मजल्याचे बांधकाम 
करण्यासाठीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हीएसल-२०२०/प्र.क्र.३१५/प्रशा-१ 
गो.ते.रुग्णालय आवार,नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा: संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे क्रमांक : संवैशिवसं / शावैमळ 
/मनोविकारइमापहिलामजला/१५८२७/प(आय)/७४९७/२०, दिनांक ०३.१२.२०२० 


शासन निर्णय : 

विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था, लातूर या संस्थेमध्ये राष्ट्रीय 
आयुर्विज्ञान परिषदेच्या मानकानुसार मनोविकार विभागामध्ये नवीन पी.जी.सीटस मंजूर करणे, ३० 
खाटांचे रुग्णालयीन कक्ष, बाह्यरुग्ण कक्ष तसेच इतर शौक्षणिक कार्यक्रम राबविण्यासाठी स्वतंत्र 
विभाग असणे आवश्‍यक आहे. सदर सुविधा निर्माण करण्यासाठी मनोविकार विभागासाठी संस्थेच्या 
इमारतीवर पहिल्या मजल्याचे बांधकाम करण्यासाठी रुपये ५,५५,५४,५१७/- (रुपये पाच कोटी, 
पंचावन्न लक्ष, AIA हजार, Wal सतरा फक्‍त) इतक्या रक्‍कमेस खालील अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र कामाचे नांव अंदाजित रक्‍कम 


ha विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकोय विज्ञान संस्था, लातूर येथील | ५,५५,५४,५१७ 
मानोविकार इमारतीवर पहिल्या मजल्याचे बांधकाम करणे 


एकूण ५,५५,५४,५१७ 
अटी व शार्ती :- 
१. सदर कामास प्रशासकीय देण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत खातरजमा करण्यांत 
यावी. 


२. प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधीत विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीएसएळल-२०२०/प्र.क्र.३१५/प्रशा-१ 


. तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाहय बाबींच्या दराकरिता शासन परिपत्रक 


क्रमांक-२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११/०४/२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 


प्रस्तावातील खरेदीझी संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणाळीचा अवलंब करुन उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४/०८/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३ / प्र.क्र.१७७ 
/तां.क्र.१, दि.१० जोनवारी २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


. स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे 


योग्य नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 


इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


. विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आव्यकता लागणार नाही, 


यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


. प्रस्तावित उपरोक्‍त बांधकाम ज्या इमारतीवर करण्यात येणार आहे ती इमारत नवीन 


बांधकाम करण्यासाठी सुरक्षित व मजबूत आहे याबाबत सक्षम प्राधिका-याची मान्यता 
घेण्यात यावी. 


२. सदर कामासाठी खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर अनुदानातून निधी 


अर्थसंकल्पित करण्यात येईल. सदर निधीतून उपरोक्त बाबींसाठी येणारा खर्च भागविण्यात यावा 


मागणी क्रमांक - एच-०८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन, 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० ००४१) 43- मोठी बांधकामे 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/ विनियम, भाग- 
२, दिनांक २०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकारी नियम पुस्तिका-१९७८ भाग-१, उप विभाग-५ 


अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ (१) नुसार 


प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीएसएळल-२०२०/प्र.क्र.३१५/प्रशा-१ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२३१७०९१४८९१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHAR 
RAO 
DAHALE ह 

(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त) , वित्त विभाग, मंत्रालय ,मुंबई 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 


) 

) 

) 

) 
५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


oC 


o~ 


संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

अधिष्ठाता, विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था,लातूर. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 

qo) निवडनस्ती (प्रहा-१). 


an 


S 


(३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


